Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


AM 
सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
प्राधिकृत 


प्रकाशन 


वर्ष ५ , अंक ५२] गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २६, २०१९- जानेवारी १ , २०२०/पौष ५-११ , शके १९ ४१ [ पृष्ठे १६ , किंमत : रुपये १०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 


पृष्ठे 


१-१६ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , नाही. 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश. 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इ. इ. केवळ अमरावती १-१६ 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक- अ .- ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका 
बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


शासकीय 


अधिसूचना 


: नेमणुका , 


इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १५१२ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र.अ.- भु.सं.- अ.का. - कावि .-९८७-२०१९ . - 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३०) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग क्र . संकीर्ण ११/ २०१४ /प्र.क्र . ७७ / अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे ) याद्वारे, असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल 
अ . - एक -१ ( १७२६) . 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २६, २०१९-जानेवारी १, २०२० /पौष ५-११, शके १९ ४१ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , ज्याच्या 
स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचेकलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने प्रकरणातील नमूद सर्व्हे क्रमांकातील जमिनीच्या भूसंपादनामुळे बाधित व्यक्तींचेविस्थापन 
होत आहे . त्याची कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत). 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ; 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची, जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही ; 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) 
याच्या नियम १० च्या उपनियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार 
असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अचलपूर यांना पदनिर्देशित करीत आहेत . 

अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


संयुक्त 

जिल्हा, 
मोजणीचा तालुका व 
अ . क्र . 

गाव 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यु २०-४७-२०१४-१५ , 
गाव असदपूर ( अंशतः बाधीत गावठाण), तालुका अचलपूर, जिल्हा अमरावती 
भूसंपादन करावयाचे घर नं . व आवश्यक जमिनीचे अदमासे क्षेत्र पाहणीकरिता सोडून देण्यात संपादनाचे 

नकाशे जेथे आलेल्या घरांचे प्रयोजन 
घर नं . गाव नमुना ८ नुसार ( चौ . फुट ) गाव नमुना ८ नुसार ( चौ . मी .) उपलब्ध आहे ते घर नं . व 
प्रमाणे 

प्रमाणे 

कार्यालय व अदमासे क्षेत्र 

भूसंपादन 
बांधकाम खुली एकूण बांधकाम खुली 

एकूण प्रकरण क्रमांक 
जागा क्षेत्रफळ 

जागा क्षेत्रफळ 
( ३ ) ( ४ ) 

( ५) 

( ६ ) ( ७ ) ( ८ ) 
फूट 

चौ . फूट 

फूट चौ . मी . चौ . मी . चौ . मी . 
३८५ ४५० ५०० ९ ५० ४१.८२ ४६.४७ ८८.२ ९ 

उपविभागीय 

चंद्रभागा बॅरेज 
३ ९ १ / २ ३०० ६०० ९ ०० २७.८८ ५५.७६ ८३.६४ 

अधिकारी तथा 

बृहत लघू 
३ ९ ४ / १ ९ ०० 

९ ०० ८३.६४ ८३.६४ भूसंपादन 

प्रकल्पाचे बुडीत 
३५४ १२०० ४०० १६०० १११.५ ३७.१७ १४८.७ अधिकारी , 

क्षेत्राकरीता. 
४०७/१ ९ ५ ३८० ४७५ ८.८२ ९ ३५.३२ ४४.१४ 
४०७/२ ९ ५ ३८० ४७५ ८.८२ ९ ३५.३२ ४४.१४ कार्यालय . 


( १) 


( २ ) 


चो . 


चौ . 


१ 


२ 

३ 


जिल्हा 
अमरावती , 
तालुका 
अचलपूर , 


O 


O 


४ 


५ 


गाव 


अचलपूर यांचे 


६ 


असदपूर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २६, २०१९-जानेवारी १ , २०२०/पौष ५-११ , शके १९ ४१ 


३ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


अनुसूची - एक - चालू 
( ४ ) 

( ५ ) 
चौ . फूट चौ . फूट चौ . फूट चौ . मी . चौ . मी . चौ . मी . 


( ६ ) 


( ७) 


( ८ ) 


७ 


४०७ 


६६ 


४४० 


५०६ 


६.१३४ ४०.८ ९ 


४७.०३ 


भूसंपादन प्रकरण 


८ 


४१३ 


४५० 


१५० 


६०० 


४१.८२ १३.९ ४ 


५५.७६ 


क्र . २०-४७ 


९ 


४० ९ 


३४० 


३४० 


६८० 


३१.६ 


३१.६ 


६३.२ 


२०१४-१५ , 
मौजा असदपूर . 


१० 


४१० 


३६० 


३६० 


७२० 


३३.४६ ३३.४६ 


६६.९ १ 


११ 


४१०/१ 


O 


३६० 


३६० 


३३.४६ 


३३.४६ 


१२ 


४११ 


३०८ 


४४० 


७४८ 


२८.६२ ४०.८ ९ 


६ ९ .५२ 


१३ 


४२१/१ 


४०५ 


O 


४०५ 


३७.६४ 


O 


३७.६४ 


१४ 


४२० 


७६५ 


२५५ 


१०२० 


७१.१ 


२३.७ 


९ ४.८ 


१५ 


४२१ 


९ ४० 


२०० 


११४० 


८७.३६ १८.५ ९ 


१०५.९ 


१६ 


४२२ 


३८० 


७६० 


११४० 


३५.३२ ७०.६३ 


१०५.९ 


१७ 


४२३ 


O 


४२० 


४२० 


. 


३ ९ .०३ 


३ ९ .०३ 


१८ 


४२३/१ 


३०० 


३०० 


२७.८८ 


O 


२७.८८ 


१ ९ 


४२३/२ 


३०० 


३०० 


२७ ८८ 


O 


२७.८८ 


२० 


४२३ 


३१० 


३१० 


२८.८१ 


O 


२८.८१ 


२१ 


५८ 


४५० 


४५० 


९ ०० 


४१.८२ ४१.८२ 


८३.६४ 


२२ 


५ ९ / १ 


. 


४५० 


४५० 


O 


४१.८२ 


४१.८२ 


२३ 


५ ९ 


४५० 


४५० 


४१.८२ 


O 


४१.८२ 


२४ 


६१ 


६०० 


३०० 


९ ०० 


८३.६४ 


५५.७६ २७.८८ 
५५.७६ २७.८८ 


२५ 


५३ 


६०० 


३०० 


९ ०० 


८३.६४ 


२६ 


५४ 


२०० 


२०० 


४०० 


१८.५ ९ १८.५ ९ 


३७.१७ 


२७ 


५४/३ 


३०० 


१०० 


४०० 


२७.८८ ९ .२ ९ ४ 


३७.१७ 


२८ 


O 


४५० 


४५० 


O 


४१.८२ 


४१.८२ 


२ ९ 


९ ० 


४५० 


४१.८२ 


O 


४१.८२ 


४५० 
४५० 


३० 


९ ० / १ 


O 


४५० 


४१.८२ 


O 


४१.८२ 


३१ 


५७ अ 


४५० 


४५० 


९ ०० 


४१.८२ ४१.८२ 


८३.६४ 


३२ 


४६ 


O 


४५० 


४५० 


O 


४१.८२ 


४१.८२ 


३३ 


४६/१ 


१५० 


३०० 


४५० 


१३.९ ४ २७.८८ 


४१.८२ 


३४ 


४७ 


५०० 


४०० 


९ ०० 


४६.४७ ३७.१७ 


८३.६४ 


३५ 


४८ 


३०० 


६०० 


९ ०० 


२७.८८ ५५.७६ 


८३.६४ 


३६ 


४८/१ 


O 


४५० 


४५० 


o 


४१.८२ 


४१.८२ 


३७ 


४ ९ 


१०० 


३५० 


४५० 


९ .२ ९ ४ ३२.५३ 


४१.८२ 


३८ 


५० 


४५० 


४५० 


९ ०० 


४१.८२ ४१.८२ 


८३.६४ 


३ ९ 


५२/२ 


४५० 


O 


४५० 


४१.८२ 


O 


४१.८२ 


४० 


५२/१ 


O 


४१.८२ 


O 


४१.८२ 


४५० 
३०० 


४५० 
९ ०० 


४१ 


५२ 


६०० 


२७.८८ ५५.७६ 


८३.६४ 


४२ 


४५/१ 


२२५ 


२२५ 


४५० 


२०.९ १ २०.९ १ 


४१.८२ 


४३ 


४५ 


O 


४५० 


४५० 


. 


४१.८२ 


४१.८२ 


४४ 


३० / ब 


६०० 


३०० 


५५.७६ २७.८८ 


९ ०० 
९ ०० 


८३.६४ 
८३.६४ 


४५ 


४१ 


४५० 


४५० 


४१.८२ ४१.८२ 


४६ 


४३ 


४५० 


४५० 


९ ०० 


४१.८२ ४१.८२ 


८३.६४ 


४७ 


४०/१ 


३०० 


१५० 


४५० 


२७.८८ १३.९ ४ 


४१.८२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २६, २०१९ - जानेवारी १ , २०२०/ पौष ५-११, शके १९ ४१ 


( 9 ) 


( २ ) 


( ३ ) 


अनुसूची- एक - चालू 
( ४ ) 

( ५ ) 
चौ . फूट चौ . फूट चौ . फूट चौ . मी . चौ . मी . चौ . मी . 


( ६ ) 


( ७ ) 


( ८ ) 


४८ 


४० 


१५० 


३०० 


४५० 


१३.९ ४ २७.८८ 


४१.८२ 


४ ९ 


३ ९ / अ 


४०० 


O 


४०० 


३७.१७ 


O 


३७.१७ 


५० 


३ ९ / ब 


४५० 


O 


४५० 


४१.८२ 


O 


४१.८२ 


५१ 


३८ 


२५० 


११० 


३६० 


२३.२३ १०.२२ 


३३.४६ 


५२ 


२४० 


१५० 


३ ९ ० 


२२.३ 


१३.९ ४ 


३६.२५ 


३८/२ 
३८/१ 


५३ 


२२५ 


२२५ 


४५० 


२०.९ १ २०.९ १ 


४१.८२ 


५४ 


२६ 


६७५ 


२२५ 


९ ०० 


६२.७३ २०.९ १ 


८३.६४ 


५५ 


२७ 


३०० 


१५० 


४५० 


२७.८८ १३.९ ४ 


४१.८२ 


५६ 


२७/१ 


४५० 


O 


४५० 


४१.८२ 


O 


४१.८२ 


५७ 


२८ 


४५० 


४५० 


९ ०० 


४१.८२ ४१.८२ 


८३.६४ 


५८ 


२ ९ / १ 


१५० 


३०० 


४५० 


१३.९ ४ २७.८८ 


४१.८२ 


५ ९ 


२ ९ 


१५० 


३०० 


४५० 


१३.९ ४ २७.८८ 


४१.८२ 


६० 


O 


४५० 


४५० 


O 


४१.८२ 


४१.८२ 


३० 
३०/१ 


६१ 


४५० 


O 


४५० 


४१.८२ 


. 


४१.८२ 


६२ 


१ 


२७२ 


३४० 


६१२ 


२५.२८ 


३१.६ ५६.८८ 


६३ 


२ 


९ ० 


४५० 


५४० 


८.३६४ ४१.८२ 


५०.१ ९ 


६४ 


३ 


४५० 


४५० 


४१.८२ 


O 


४१.८२ 


६५ 


३/१ 


४५० 


O 


४५० 


४१.८२ 


४१.८२ 


६६ 


४ 


२२० 


७४१ 


९ ६१ 


२०.४५ ६८.८७ 


८ ९ .३१ 


६७ 


५ 


४५० 


४५० 


९ ०० 


४१.८२ ४१.८२ 


८३.६४ 


६८ 


६ ९ 


O 


४५० 


४५० 


० 


४१.८२ 


४१.८२ 


६ ९ 


६ ९ / १ 


३०० 


१०० 


४०० 


२७.८८ ९ .२ ९ ४ 


३७.१७ 


७० 


८७/१ 


४५० 


४५० 


४१.८२ 


. 


४१.८२ 


७१ 


८७ 


O 


४५० 


४५० 


O 


४१.८२ 


४१.८२ 


७२ 


३ ९ 


६०० 


३०० 


९ ०० 


५५.७६ २७.८८ 


८३.६४ 


७३ 


३४ 


५७० 


३३० 


९ ०० 
९ ०० 


५२.९ ७ ३०.६७ ८३.६४ 
६५.०६ १८.५ ९ ८३.६४ 


७४ 


३१ 


७०० 


२०० 


७५ 


२८ 


४०० 


२०० 


६०० 


३७.१७ १८.५ ९ 


५५.७६ 


७६ 


२८/१ 


४०० 


२०० 


६०० 


५५.७६ 


३७.१७ १८.५ ९ 
४१.८२ ४१.८२ 


७७ 


२३ 


४५० 


८३.६४ 


४५० 
६०० 


९ ०० 
९ ०० 


७८ 


२१ 


३०० 


५५.७६ २७.८८ 


८३.६४ 


७ ९ 


२२ 


५०० 


४०० 


९ ०० 


४६.४७ ३७.१७ 


८३.६४ 


८० 


२० 


७०० 


२०० 


९ ०० 


६५.०६ १८.५ ९ 


८३.६४ 


८१ 


११ 


१५० 


३०० 


४५० 


१३.९ ४ २७.८८ 


४१.८२ 


८२ 


११/०१ 


३०० 


१५० 


४५० 


२७.८८ १३.९ ४ 


४१.८२ 


८३ 


१० 


३०० 


६०० 


९ ०० 


२७.८८ ५५.७६ 


८३.६४ 


८४ 


९ / १ 


३०० 


१५० 


४५० 


२७.८८ १३.९ ४ 


४१.८२ 


८५ 


ox 


१५० 


३०० 


४५० 


१३.९ ४ २७.८८ 


४१.८२ 


८६ 


८/१ 


१५० 


३०० 


४५० 


१३.९ ४ २७.८८ 


४१.८२ 


८७ 


८ 


१५० 


३०० 


४५० 


१३.९ ४ २७.८८ 


४१.८२ 


८८ 


७ 


३०० 


६०० 


९ ०० 


२७.८८ ५५.७६ 


८३.६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २६, २०१९-जानेवारी १ , २०२०/पौष ५-११ , शके १९ ४१ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


अनुसूची - एक - चालू 
( ४ ) 

( ५ ) 
चौ . फूट चौ . फूट चौ . फूट चौ . मी . चौ . मी . चौ . मी . 


( ६ ) 


( ७) 


( ८ ) 


८ ९ 


६ 


३०० 


६०० 


९ ०० 


२७.८८ ५५.७६ 


८३.६४ 


९ ० 


३२ 


६०० 


३०० 


९ ०० 


८३.६४ 


५५.७६ २७.८८ 
५५.७६ २७.८८ 


९ १ 


७ ९ 


६०० 


३०० 


९ ०० 


८३.६४ 


२६५/१ 


१५० 


४५० 


६०० 


१३.९ ४ ४१.८२ 


५५.७६ 


९ २ 
९ ३ 


२६५ 


१५० 


६०० 


१३.९ ४ ४१.८२ 


४५० 
३०० 


५५.७६ 
८३.६४ 


९ ४ 


८३ 


६०० 


९ ०० 


५५.७६ २७.८८ 


९ ५ 


६३ 


४५० 


४५० 


९ ०० 


४१.८२ ४१.८२ 


८३.६४ 


९ ६ 


८० 


४५० 


४५० 


९ ०० 


४१.८२ ४१.८२ 


८३.६४ 


९ ७ 


O 


३०० 


३०० 


O 


२७.८८ 


२७.८८ 


९ ८ 


३२/१ 
७६/ ब 
७६/१ 


४०० 


२०० 


६०० 


३७.१७ १८.५ ९ ५५.७६ 


९९ 


१५० 


३०० 


४५० 


१३.९ ४ २७.८८ ४१.८२ 


१०० 


७६ 


१५० 


३०० 


४५० 


१३.९ ४ २७.८८ 


४१.८२ 


१०१ 


७७ 


४०० 


२०० 


६०० 


३७.१७ १८.५ ९ ५५.७६ 


१०२ 


१८ 


o 


३०० 


३०० 


O 


२७.८८ 


२७.८८ 


१०३ 


O 


३०० 


O 


२७.८८ 


२७.८८ 


१८/१ 
१८/२ 


३०० 
३०० 


१०४ 


३०० 


O 


२७.८८ 


२७.८८ 


१०५ 


४५० 


४५० 


४१.८२ 


. 


४१.८२ 


१०६ 


४५० 


४५० 


O 


४१.८२ 


४१.८२ 


८०/२ 
८०/१ 
८० / ब 
८० / अ 


१०७ 


४५० 


O 


४५० 


४१.८२ 


० 


४१.८२ 


१०८ 


0 


४५० 


O 


४१.८२ 


४१.८२ 


४५० 
४५० 


१० ९ 


८१ 


४५० 


९ ०० 


४१.८२ ४१.८२ 


८३.६४ 


११० 


१ ९ / १ 


३०० 


३०० 


O 


२७.८८ 


२७.८८ 


१११ 


१ ९ / १ 


३०० 


३०० 


0 


२७.८८ 


२७.८८ 


११२ 


१४ 


३०० 


६०० 


२७.८८ ५५.७६ 


८३.६४ 


९ ०० 
९ ०० 


११३ 


३३ 


९ ०० 


० 


८३.६४ 


० 


८३.६४ 


११४ 


६०० 


३०० 


९ ०० 


५५.७६ २७.८८ 


८३.६४ 


२ ९ 
१७/१ 


११५ 


१५० 


३०० 


४५० 


१३.९ ४ २७.८८ 


४१.८२ 


११६ 


१७ 


१५० 


३०० 


४५० 


१३.९ ४ २७.८८ 


४१.८२ 


११७ 


१६ 


८०० 


४०० 


१२०० 


७४.३५ ३७.१७ 


१११.५ 


११८ 


८२ 


३०० 


३०० 


६०० 


२७.८८ २७.८८ 


५५.७६ 


११ ९ 


१०३/१ 


४५० 


४५० 


९ ०० 


४१.८२ ४१.८२ ८३.६४ 


१२० 


१४/२ 


३०० 


६०० 


९ ०० 


२७.८८ ५५.७६ 


८३.६४ 


१२१ 


१०३ 


४५० 


४५० 


९ ०० 


४१.८२ ४१.८२ 


८३.६४ 


१२२ 


१५ 


४५० 


४५० 


९ ०० 


४१.८२ ४१.८२ ८३.६४ 


१२३ 


८४ 


६०० 


३०० 


९ ०० 


५५.७६ २७.८८ 


८३.६४ 


१२४ 


१२ 


६०० 


३०० 


९ ०० 


१२५ 


७७ 


२०० 


४०० 


६०० 


५५.७६ २७.८८ ८३.६४ 
१८.५ ९ ३७.१७ ५५.७६ 
१८५९ ३७.१७ ५५.७६ 


१२६ 


७८ 


२०० 


४०० 


६०० 


१२७ 


४५० 


४०० 


२०० 


६०० 


५५.७६ 


१२८ 


४५०/१ 


४०० 


२०० 


६०० 


३७.१७ १८.५ ९ 
३७.१७ १८.५ ९ 
२२.३ २२.३ 


५५.७६ 
४४.६१ 


१२ ९ 


४४८ 


२४० 


२४० 


४८० 


४४ ९ 


४२० 


२१० 


६३० 


३ ९ .०३ १ ९ .५२ ५८.५५ 


१३० 
अ . - एक -२ ( १७२६) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २६, २०१९ -जानेवारी १ , २०२०/ पौष ५-११, शके १९ ४१ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


अनुसूची - एक - चालू 
( ४ ) 

( ५ ) 
चौ . फूट चौ . फूट चौ . फूट चौ . मी . चौ . मी . चौ . मी . 


( ६ ) 


( ७ ) 


( ८ ) 


१३१ 


२६२ 


९ ०० 


९ ०० 


८३.६४ 


O 


८३.६४ 


१३२ 


४४७ 


O 


२०० 


२०० 


O 


१८.५ ९ 


१८.५ ९ 


१३३ 


४४७/१ 


२०० 


० 


२०० 


. 


१८.५ ९ 


१३४ 


४४६ 


१००० 


२०० 


१२०० 


१८.५ ९ 
१२.९ ४ १८.५ ९ 
३१.६ ३१.६ 


१११.५ 


१३५ 


४४१ 


३४० 


६८० 


३४० 
३२० 


६३.२ 
४३.१२ 


१३६ 


४४० 


१४४ 


४६४ 


१३.३८ २ ९ .७४ 


१३७ 


४४४/१ 


O 


४३२ 


४३२ 


४०.१५ 


४०.१५ 


१३८ 


४४४ 


O 


४८० 


४८० 


. 


४४.६१ 


४४.६१ 


१३ ९ 


४४३/१ 


२६४ 


O 


२६४ 


२४.५४ 


O 


२४.५४ 


१४० 


४५२ 


O 


४०० 


४०० 


. 


३७.१७ 


३७.१७ 


१४१ 


४५२/१ 


३४५ 


O 


३४५ 


३२.०६ 


O 


३२.०६ 


१४२ 


४५२/२ 


३४५ 


O 


३४५ 


३२.०६ 


O 


३२.०६ 


१४३ 


४५४ 


९ ० 


६०० 


६ ९ ० 


८.३६४ ५५.७६ 


६४.१३ 


१४४ 


४५४/२ 


४५० 


१५० 


६०० 


४१.८२ १३.९ ४ 


५५.७६ 


१४५ 


४५४/१ 


५२ ९ 


४६० 


९ ८ ९ 


४ ९ .१६ ४२.१५ 


९१.९ १ 


१४६ 


४५२/२ 


३३० 


O 


३३० 


३०.६७ 


O 


३०.६७ 


१४७ 


२५२/१ 


४५० 


O 


४५० 


४१.८२ 


O 


४१.८२ 


१४८ 


४४२ 


५० 


७०० 


७५० 


४.६४७ ६५.०६ 


६ ९ .७ 


१४ ९ 


४५२/१ 


O 


३०० 


३०० 


0 


२७.८८ 


२७.८८ 


१५० 


४३ ९ 


४४१ 


४२० 


८६१ 


४०.९९ ३ ९ .०३ 


८०.०२ 


१५१ 


४३ ९ / १ 


३ ९ १ 


३४० 


७३१ 


३६.३४ 


३१.६ 


६७.९ ४ 


१५२ 


४३९ / २ 


४४० 


३०८ 


७४८ 


४०.८ ९ २८.६२ 


६ ९ .५२ 


१५३ 


४३० 


१०८५ 


४६५ 


१५५० 


१००.८ ४३.२२ 


१४४.१ 


१५४ 


४३०/१ 


९ ८७ 


O 


९ ८७ 


९ १.७३ 


O 


९ १.७३ 


१५५ 


४२ ९ 


३७८ 


२१० 


५८८ 


३५.१३ १ ९ .५२ 


५४.६५ 


१५६ 


४२६ 


२७० 


१५० 


४२० 


२५.० ९ १३.९ ४ 


३ ९ .०३ 


१५७ 


४१५/१ 


१०० 


४ ९ ५ 


५ ९ ५ 


९ .२ ९ ४ 


४६ 


५५.३ 


१५८ 


४२४ 


१ ९ ८० 


९९ ० 


२ ९ ७० 


१८४ 


९ २.०१ 


२७६ 


१५ ९ 


४३८/१ 


३०० 


O 


३०० 


२७.८८ 


O 


२७.८८ 


१६० 


४३८/१ 


२०० 


O 


२०० 


१८.५ ९ 


O 


१८.५ ९ 


१६१ 


४३८ 


O 


४८० 


४८० 


O 


४४.६१ 


४४.६१ 


१६२ 


४३७ 


८६० 


८६० 


१७२० 


७ ९.९ ३ ७९.९ ३ 


१५९.९ 


१६३ 


४४१/१ 


५६० 


५६० 


५२.०४ 


O 


५२.०४ 


१६४ 


४४१ 


O 


५६० 


५६० 


. 


५२.०४ 


५२.०४ 


१६५ 


४३२/ अ 


९ २५ 


९ २५ 


८५.९ ७ 


O 


८५.९ ७ 


१६६ 


४३२/१ 


O 


४८० 


४८० 


४४.६१ 


४४.६१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २६, २०१९-जानेवारी १ , २०२०/पौष ५-११ , शके १९ ४१ 


७ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


अनुसूची - एक - चालू 
( ४ ) 

( ५ ) 
चौ . फूट चौ . फूट चौ . फूट चौ . मी . चौ . मी . चौ . मी . 


( ७) 


( ८ ) 


१६७ 


४३२ 


७१४ 


१५० 


८६४ 


६६.३६ १३.९ ४ 


८०.३ 


१६८ 


४३० 


६०३ 


३४० 


९ ४३ 


५६.०४ 


३१.६ 


८७.६४ 


१६ ९ 


४३०/१ 


४४० 


४४० 


४०.८ ९ 


0 


४०.८ ९ 


१७० 


४२६/४ 


६६० 


४४० 


११०० 


६१.३४ ४०.८ ९ 


१०२.२ 


१७१ 


४२५ 


O 


७६४ 


७६४ 


७१ 


७१ 


१७२ 


४२८ 


O 


४१५ 


४१५ 


0 


३८.५७ 


३८.५७ 


१७३ 


४२८ / अ 


४०० 


O 


४०० 


३७.१७ 


O 


३७.१७ 


१७४ 


४२८ / ब 


४०० 


O 


४०० 


३७.१७ 


O 


३७.१७ 


१७५ 


४३४ 


५०० 


२५० 


७५० 


४६.४७ २३.२३ 


६ ९ .७ 


१७६ 


४५७/१ 


४०५ 


४०५ 


८१० 


३७.६४ ३७.६४ 


७५.२८ 


१७७ 


४५७ 


९ ८० 


२८० 


१२६० 


९ १.०८ २६.०२ 


११७.१ 


१७८ 


४३२ 


९ २५ 


O 


९ २५ 


८५.९ ७ 


O 


८५.९ ७ 


१७ ९ 


४६०/१ 


१८२ 


O 


१८२ 


१६.९ १ 


0 


१६.९ १ 


१८० 


४६ ९ / १ 


३६० 


O 


३६० 


३३.४६ 


O 


३३.४६ 


१८१ 


४६ ९ 


O 


६२० 


६२० 


. 


५७.६२ 


५७.६२ 


१८२ 


६६ ९ / १ 


२० 


६०० 


६२० 


१.८५ ९ ५५.७६ 


५७.६२ 


१८३ 


४६ ९ 


८८५ 


२४० 


११२५ 


८२.२५ 


२२.३ 


१०४.६ 


१८४ 


४६७/१ 


१५६ 


१३० 


२८६ 


१४.५ 


१२.०८ 


२६.५८ 


१८५ 


४५८/३ 


४५० 


O 


४५० 


४१.८२ 


O 


४१.८२ 


१८६ 


४५८/१ 


O 


४२० 


४२० 


O 


३ ९ .०३ 


३ ९ .०३ 


१८७ 


४५८/२ 


३०० 


१५० 


४५० 


२७.८८ १३.९ ४ 


४१.८२ 


१८८ 


४५ ९ / १ 


O 


३५० 


३५० 


३२.५३ 


३२.५३ 


१८ ९ 


४५ ९ / २ 


O 


३५० 


३५० 


o 


३२.५३ 


३२.५३ 


१ ९ ० 


४५ ९ 


O 


४५० 


४५० 


. 


४१.८२ 


४१.८२ 


१ ९ १ 


४५ ९ / २ 


O 


३५० 


३५० 


O 


३२.५३ 


३२.५३ 


१ ९ २ 


४६८/१ 


O 


१०८८ 


१०८८ 


. 


१०१.१ 


१०१.१ 


१ ९ ३ 


४७० 


५४४ 


५४४ 


५०.५६ 


५०.५६ 


१ ९ ४ 


४७०/१ 


O 


५४४ 


५४४ 


O 


५०.५६ 


५०.५६ 


१ ९ ५ 


४५८/२ 


२५६ 


३०४ 


५६० 


२३.७ ९ २८.२५ 


५२.०४ 


१ ९ ६ 


४६८ 


O 


६७८ 


६७८ 


६३.०१ 


६३.०१ 


१ ९ ७ 


४६८/१ 


O 


४५० 


४५० 


o 


४१.८२ 


४१.८२ 


१ ९ ८ 


४६० 


O 


६४० 


६४० 


५ ९ .४८ 


५ ९ .४८ 


१ ९९ 


४६०/१ 


४४० 


O 


४४० 


४०.८ ९ 


O 


४०.८ ९ 


२०० 


४६०/२ 


४२० 


O 


४२० 


३ ९ .०३ 


O 


३ ९ .०३ 


२०१ 


४६६ 


२३० 


0 


२३० 


२१.३८ 


o 


२१.३८ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २६, २०१९- जानेवारी १, २०२० /पौष ५-११, शके १९ ४१ 


अनुसूची - एक - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


( ८ ) 


( ४ ) 
चौ . फूट चौ . 


फूट चौ . 


फूट 


चौ . मी . चौ . मी . चौ . मी . 


२०२ 


४६६/१ 


O 


२३१ 


२३१ 


२१.४७ 


२१.४७ 


२०३ 


४६६/२ 


0 


२३१ 


२३१ 


O 


२१.४७ 


२१.४७ 


२०४ 


४६३/१ 


O 


९ ०८ 


९ ०८ 


O 


८४.३ ९ 


८४.३ ९ 


२०५ 


४६३ 


४५० 


O 


४५० 


४१.८२ 


O 


४१.८२ 


२०६ 


४६४/१ 


१६० 


३२० 


४८० 


१४.८७ २ ९ .७४ 


४४.६१ 


२०७ 


२६४/२ 


२८० 


O 


२८० 


२६.०२ 


O 


२६.०२ 


२०८ 


२६४/३ 


२८० 


O 


२८० 


२६.०२ 


O 


२६.०२ 


२० ९ 


२६४/४ 


O 


२८० 


२८० 


O 


२६.०२ 


२६.०२ 


२१० 


२६४ 


O 


२५० 


२५० 


O 


२३.२३ 


२३.२३ 


२११ 


४७१ 


८१२ 


५६० 


१३७२ 


७५.४६ ५२.०४ 


१२७.५ 


२१२ 


४७१/१ 


५१२ 


३२० 


८३२ 


४७.५८ २ ९ .७४ 


७७.३२ 


२१३ 


४७२ / अ 


४०० 


७०० 


११०० 


३७.१७ ६५.०६ 


१०२.२ 


२१४ 


४७२/ 


६५० 


३६१ 


१०११ 


६०.४१ ३३.५५ 


९३.९ ६ 


२१५ 


४७२ 


८२५ 


O 


८२५ 


७६.६७ 


O 


७६.६७ 


२१६ 


४६५/२ 


२६४ 


२६४ 


२४.५४ 


O 


२४.५४ 


२१७ 


४६५/१ 


२२० 


२२० 


२०.४५ 


O 


२०.४५ 


२१८ 


४६५/२ 


१३० 


१३० 


२६० 


१२.०८ १२.०८ 


२४.१६ 


२१ ९ 


४७६/३ 


O 


२०० 


२०० 


O 


१८.५ ९ 


१८.५ ९ 


२२० 


४७६/४ 


२०५ 


O 


२०५ 


१ ९ .०५ 


0 


१ ९ .०५ 


२२१ 


४७६/२ 


O 


२०० 


२०० 


० 


१८.५ ९ 


१८.५ ९ 


२२२ 


४७६/१ 


O 


२०० 


२०० 


O 


१८.५ ९ 


१८.५ ९ 


२२३ 


४७६/२ 


0 


२३१ 


२३१ 


O 


२१.४७ 


२१.४७ 


२२४ 


४७६/१ 


. 


२३१ 


२३१ 


O 


२१.४७ 


२१.४७ 


२२५ 


४७६ 


२३१ 


२३१ 


O 


२१.४७ 


२१.४७ 


२२६ 


४७३/३ 


O 


१ ९ ८ 


१ ९ ८ 


O 


१८.४ 


१८.४ 


२२७ 


४७७ 


२८८ 


६३६ 


९ २४ 


२६.७७ ५ ९ .११ ८५.८७ 


२२८ 


३७५ 


३६० 


O 


३६० 


३३.४६ 


O 


३३.४६ 


२२ ९ 


३७५/२ 


३६० 


O 


३६० 


३३.४६ 


O 


३३.४६ 


२३० 


३७५/१ 


६४८ 


O 


६४८ 


६०.२२ 


O 


६०.२२ 


२३१ 


४७२/ ब 


६४८ 


O 


६४८ 


६०.२२ 


O 


६०.२२ 


२३२ 


५०८/२ 


५३७ 


O 


५३७ 


४ ९.९ १ 


O 


४ ९.९ १ 


२३३ 


५०८/२ 


५३७ 


O 


५३७ 


४ ९.९ १ 


O 


४ ९.९ १ 


२३४ 


५०५/१ 


२५० 


२५० 


५०० 


२३.२३ २३.२३ 


४६.४७ 


२३५ 


५०५/३ 


५०० 


५०० 


४६.४७ 


O 


४६.४७ 


२३६ 


५०५/३ 


२५० 


२५० 


५०० 


२३.२३ २३.२३ 


४६.४७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २६, २०१९-जानेवारी १ , २०२०/पौष ५-११ , शके १९ ४१ 


९ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


अनुसूची - एक - चालू 
( ४ ) 

( ५ ) 
चौ . फूट चौ . 

चौ . फूट चौ . मी . चौ . मी . चौ . मी . 


( ६ ) 


( ७ ) 


( ८ ) 


चो . 


फूट चौ . 


२३७ 


५०३ 


२६० 


४०० 


६६० 


२४.१६ ३७.१७ 


६१.३४ 


२३८ 


५०२ 


५७५ 


३४५ 


९ २० 


५३.४४ ३२.०६ 


८५.५ 


२३ ९ 


५०१/ अ 


६८४ 


३६० 


१०४४ 


६३.५७ ३३.४६ 


९ ७.०३ 


२४० 


५००/४ 


२५६ 


२५६ 


२३.७९ 


O 


२३.७ ९ 


२४१ 


५०० 


O 


३०० 


३०० 


२७.८८ 


२७.८८ 


२४२ 


५००/३ 


३४० 


३४० 


O 


३१.६ 


३१.६ 


२४३ 


५००/२ 


O 


३४० 


३४० 


o 


३१.६ 


३१.६ 


२४४ 


५००/१ 


५ ९ ५ 


५ ९ ५ 


५५.३ 


O 


५५.३ 


२४५ 


५०१ 


४२० 


४२० 


८४० 


३ ९ .०३ ३ ९ .०३ 


७८.०७ 


२४६ 


५०० 


७० ९ 


७० ९ 


६५.८ ९ 


O 


६५.८ ९ 


२४७ 


५००/१ 


७० ९ 


O 


७० ९ 


६५.८ ९ 


O 


६५.८ ९ 


२४८ 


४ ९ ८ 


७ ९ ४ 


O 


७ ९ ४ 


७३.७ ९ 


0 


७३.७ ९ 


२४ ९ 


४ ९ ८ / १ 


२८० 


३४५ 


६२५ 


२६.०२ ३२.०६ 


५८.० ९ 


२५० 


४ ९ ८ / २ 


३७५ 


३०० 


६७५ 


३४.८५ २७.८८ 


६२.७३ 


२५१ 


४ ९ ८ / ब 


७५ 


५०० 


५७५ 


६.९ ७ 


४६.४७ 


५३.४४ 


२५२ 


४ ९ ८ / १ / ब २०० 


३५० 


५५० 


१८.५ ९ ३२.५३ 


५१.१२ 


२५३ 


४ ९ ८ / क 


३२५ 


२५० 


५७५ 


३०.२ 


२३.२३ 


५३.४४ 


२५४ 


४ ९९ / १ 


४२५ 


५२० 


९ ४५ 


३ ९ .५ 


४८.३३ 


८७.८३ 


२५५ 


४९९/ १ 


४०५ 


O 


४०५ 


३७.६४ 


O 


३७.६४ 


२५६ 


५ ९ ७ 


९ ४५ 


५४० 


१४८५ 


८७.८३ ५०.१ ९ 


१३८ 


२५७ 


४८२/२ 


११७ 


O 


११७ 


१०.८७ 


O 


१०.८७ 


२५८ 


४८३ 


६१६ 


२८० 


८ ९ ६ 


५७.२५ २६.०२ 


८३.२७ 


२५ ९ 


४८३/१ 


६६० 


३०० 


९ ६० 


६१.३४ २७.८८ 


८ ९ .२२ 


२६० 


५ ९ ५ 


३४० 


९ ३५ 


५५.३ 


३१.६ 


८६.९ 


४८३ 
४८२/१ 


२६१ 


४६२/१ 


४३२ 


O 


४३२ 


४०.१५ 


O 


४०.१५ 


२६२ 


४४२ 


६४८ 


o 


६४८ 


६०.२२ 


O 


६०.२२ 


२६३ 


४८३ 


५१५९ 


O 


५१५९ 


४७ ९ .५ 


O 


४७ ९ .५ 


२६४ 


४८५ 


१०५६ 


६४० 


१६ ९ ६ 


९ ८.१४ ५ ९ .४८ 


१५७.६ 


२६५ 


४८४/५ 


O 


२८६ 


२८६ 


. 


२६.५८ 


२६.५८ 


२६६ 


४८४/६ 


२८६ 


२८६ 


O 


२६.५८ 


२६.५८ 


२६७ 


४८४/४ 


O 


२८६ 


२८६ 


O 


२६.५८ 


२६.५८ 


२६८ 


४८४/६ 


२८६ 


२८६ 


२६.५८ 


O 


२६.५८ 


२६ ९ 


४७८/२ 


O 


९ ०० 


९ ०० 


. 


८३.६४ 


८३.६४ 


२७० 


४७८ 


९ ६० 


0 


९ ६० 


८ ९ .२२ 


O 


८ ९ .२२ 


२७१ 


४७८/१ 


९ ०० 


९ ०० 


८३.६४ 


O 


८३.६४ 


२७२ 


४८१ 


१२ 


५२० 


५३२ 


१.११५ ४८.३३ 


४ ९ .४४ 


अ . - एक -३ ( १७२६) . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २६ , २०१९-जानेवारी १ , २०२०/पौष ५-११ , शके १९ ४१ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


अनुसूची - एक - चालू 
( ४ ) 

( ५ ) 
चौ . फूट चौ . फूट चौ . फूट चौ . मी . चौ . मी . चौ . मी . 


( ६ ) 


( ७ ) 


( ८ ) 


२७३ 


४८१/१ 


१२ 


५२० 


५३२ 


१.११५ ४८.३३ 


४ ९ .४४ 


२७४ 


४७ ९ 


५२५ 


६३० 


११५५ 


४८.७ ९ ५८.५५ 


१०७.३ 


२७५ 


४७८/१ 


२७० 


२४० 


५१० 


२५.० ९ 


२२.३ 


४७.४ 


२७६ 


५४२ 


३२३ 


२०४ 


५२७ 


३०.०२ १८.९ ६ ४८.९ ८ 


२७७ 


४ ९ ३ / अ ३३४० 


६६० 


४००० 


३१०.४ ६१.३४ 


३७१.७ 


२७८ 


५४२/१ 


२५२ 


१२० 


३७२ 


२३.४२ ११.१५ 


३४.५७ 


२७९ 


५४२/२ 


१ ९ ८ 


३६० 


५५८ 


१८.४ 


३३.४६ 


५१.८६ 


२८० 


४८० 


१८० 


. 


१८० 


१६.७३ 


O 


१६.७३ 


२८१ 


५४१ 


१५६ 


१ ९ ५ 


३५१ 


१४.५ 


१८.१२ 


३२.६२ 


२८२ 


५४३/१ 


O 


३०० 


३०० 


२७.८८ 


२७.८८ 


२८३ 


५४३/२ 


१६५ 


O 


१६५ 


१५.३३ 


0 


१५.३३ 


२८४ 


५४६ 


O 


४६५ 


४६५ 


० 


४३.२२ 


४३.२२ 


२८५ 


५३०/१ 


O 


५०० 


५०० 


O 


४६.४७ 


४६.४७ 


२८६ 


५३०/२ 


O 


५०० 


५०० 


o 


४६.४७ 


४६.४७ 


२८७ 


५३० 


४२० 


४०० 


८२० 


३ ९ .०३ ३७.१७ 


७६.२१ 


२८८ 


३ ९ ८ 


१५४ 


१५४ 


१४.३१ 


0 


१४.३१ 


२८ ९ 


२३८ / क 


६५६ 


O 


६५६ 


६०.९ ७ 


O 


६०.९ ७ 


२ ९ ० 


२३८ / ब 


६५६ 


O 


६५६ 


६०.९ ७ 


O 


६०.९ ७ 


२ ९ १ 


२३८ / अ 


६५६ 


O 


६५६ 


६०.९ ७ 


O 


६०.९ ७ 


२ ९ २ 


२३८ 


O 


१२३० 


१२३० 


११४.३ 


११४.३ 


२ ९ ३ 


२३८/२ 


८३७ 


२७० 


११०७ 


७७.७ ९ २५.० ९ 


१०२.९ 


२ ९ ४ 


२३८/१ 


९ ४३ 


९ ४३ 


८७.६४ 


O 


८७.६४ 


२ ९ ५ 


५५६ 


O 


१८० 


१८० 


. 


१६.७३ 


१६.७३ 


२ ९ ६ 


५५६/२ 


O 


१८० 


१८० 


o 


१६.७३ 


१६.७३ 


२ ९ ७ 


५५६/३ 


२८० 


२८० 


O 


२६.०२ 


२६.०२ 


२ ९ ८ 


५५६/१ 


O 


२८० 


२८० 


O 


२६.०२ 


२६.०२ 


२ ९९ 


५५० 


९ २५ 


९ २५ 


o 


८५.९ ७ 


८५.९ ७ 


३०० 


५५१ 


५७५ 


५७५ 


५३.४४ 


० 


५३.४४ 


३०१ 


५४ ९ / अ 


१५६ 


४१६ 


५७२ 


१४.५ 


३८.६६ 


५३.१६ 


३०२ 


५४८ 


९ ७२ 


O 


९ ७२ 


९ ०.३३ 


O 


९ ०.३३ 


३०३ 


५४८ / ब 


५०४ 


५०४ 


O 


४६.८४ 


४६.८४ 


३०४ 


५४८ / ब 


O 


५०४ 


५०४ 


o 


४६.८४ 


४६.८४ 


३०५ 


५४८ 


१२०० 


१००० 


२२०० 


१११.५ ९२.९ ४ 


२०४.५ 


३०६ 


५४४/१ 


१४४ 


O 


१४४ 


१३.३८ 


O 


१३.३८ 


३०७ 


५४८ / ब 


O 


१४४ 


१४४ 


O 


१३.३८ 


१३.३८ 


३०८ 


५४८ / क 


१४४ 


O 


१४४ 


१३.३८ 


O 


१३.३८ 


३० ९ 


५४७/१ 


६८० 


O 


६८० 


६३.२ 


O 


६३.२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २६, २०१९-जानेवारी १ , २०२०/पौष ५-११ , शके १९ ४१ 


99 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


अनुसूची - एक - चालू 
( ४ ) 

( ५ ) 
चौ . फूट चौ . फूट चौ . फूट चौ . मी . चौ . मी . चौ . मी . 


( ६ ) 


( ७) 


( ८ ) 


३१० 


५४७ 


३०० 


२८० 


५८० 


२७.८८ २६.०२ 


५३.९ 


३११ 


५४४ 


२२० 


२६४ 


४८४ 


२०.४५ २४.५४ 


४४.९ ८ 


३१२ 


५४४/१ 


४८४ 


४८४ 


O 


४४.९ ८ 


४४.९ ८ 


३१३ 


५४५ 


५० 


४०० 


४५० 


४.६४७ ३७.१७ 


४१.८२ 


३१४ 


५४७/२ 


२७५ 


O 


२७५ 


२५.५६ 


२५.५६ 


३१५ 


५४७ 


२७५ 


O 


२७५ 


२५.५६ 


O 


२५.५६ 


३१६ 


५४७/१ 


O 


२६४ 


२६४ 


. 


२४.५४ 


२४.५४ 


३१७ 


६४८ 


१२३० 


५१६ 


१७४६ 


११४.३ ४७.९ ६ 


१६२.३ 


३१८ 


६८६/२ 


३०४ 


४६० 


७६४ 


२८.२५ ४२.७५ 


७१ 


३१ ९ 


६८६/१ 


४५० 


O 


४५० 


४१.८२ 


O 


४१.८२ 


३२० 


६० ९ / १ 


६४० 


२०० 


८४० 


५ ९ .४८ १८.५ ९ 


७८.०७ 


३२१ 


६८६/२ 


६४० 


२०० 


८४० 


५ ९.४८ १८.५ ९ ७८.०७ 


३२२ 


६० ९ 


६४० 


२०० 


८४० 


५ ९ .४८ १८.५ ९ 


७८.०७ 


३२३ 


६० ९ / अ 


४०५ 


O 


४०५ 


३७.६४ 


O 


३७.६४ 


३२४ 


६० ९ / अ 


O 


४५० 


४५० 


४१.८२ 


४१.८२ 


३२५ 


६० ९ / क 


४०५ 


O 


४०५ 


३७.६४ 


O 


३७.६४ 


३२६ 


६०७ 


O 


४६० 


४६० 


o 


४२.७५ 


४२.७५ 


३२७ 


६०७/१ 


११५० 


O 


११५० 


१०६.९ 


O 


१०६.९ 


३२८ 


६०५ 


४४० 


४५ 


४८५ 


४०.८ ९ ४.१८२ 


४५.०७ 


३२ ९ 


६०५/१ 


५४० 


O 


५४० 


५०.१९ 


O 


५०.१ ९ 


३३० 


६०६ 


५३३ 


७ ९ २ 


१३२५ 


४ ९ .५४ ७३.६१ 


१२३.१ 


३३१ 


४३१/१ 


७०२ 


७८० 


१४८२ 


६५.२४ ७२.४ ९ 


१३७.७ 


३३२ 


३४० / अ 


६०० 


O 


६०० 


५५.७६ 


O 


५५.७६ 


३३३ 


३४०/२ ४ ९९ .८ 


O 


४ ९९ .८ 


४६.४५ 


O 


४६.४५ 


३३४ 


३४०/१ 


७५० 


O 


७५० 


६ ९ .७ 


O 


६ ९ .७ 


३३५ 


३४० 


१००० 


o 


१००० 


९२.९ ४ 


O 


९२.९ ४ 


३३६ 


५३५ 


O 


२६७३ 


२६७३ 


O 


२४८.४ 


२४८.४ 


३३७ 


५३५/१ 


५२८ 


५२८ 


४ ९ .०७ 


४ ९ .०७ 


३३८ 


३४० / ब 


६०० 


O 


६०० 


५५.७६ 


O 


५५.७६ 


३३९ 


५४१ 


१६०० 


O 


१६०० 


१४८.७ 


O 


१४८.७ 


३४० 


५३७ 


८०० 


२०० 


१००० 


७४.३५ १८.५ ९ 


९२.९ ४ 


३४१ 


५३८ 


३०० 


७५० 


१०५० 


२७.८८ 


६ ९ .७ 


९ ७.५८ 


एकूण क्षेत्र .. 


१२६१२२.८० ९ ७३ ९ २.०० २२३५१४.८० 


११७२१.४५ ९ ०५१.३० २०७७२.७५ 


एकूण संपादीत क्षेत्र . 


१२६१२२.८० ९ ७३ ९ २.०० २२३५१४.८० 


११७२१.४५ ९ ०५१.३० २०७७२.७५ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २६, २०१९- जानेवारी १, २०२०/ पौष ५-११ , शके १९ ४१ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : 


चंद्रभागा बॅरेज बृहत लघु प्रकल्प . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : 


चंद्रभागा बॅरेज बृहत लघु प्रकल्प अंशतः बाधित प्रकल्पाचे कामाकरीता. 


समाजाला मिळणारे लाभ :- या मध्यम प्रकल्पाद्वारे जमिनीस प्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होत असून लाभ क्षेत्रातील संबंधित शेतक- यांचेजिवनमान 

उंचवणार आहे. शेतक -यांचे उत्पन्न वाढून कृषि संपत्तीत वाढ होईल . पिण्याचे पाण्याचा पुरवठा , उद्योगास 
पाणीपुरवठा , मत्स्यव्यवसाय , पशुसंवर्धनामध्ये वाढ , कुटिर उद्योगास फायदा व रोजगार निर्मिती इत्यादी ग्रामीण 
पायाभूत सुविधांचा लाभ होईल . 


अनुसूची- तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


मौजा असदपूर येथील चंद्रभागा बॅरेज बृहत लघु प्रकल्पाकरिता जमीन आवश्यक असल्यामुळे . 


अनुसूची- चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


सामाजिक प्रभावनिर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण 
भाग ४- अ, महसूल व वन विभाग , मुंबई, दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचनेअन्वये सूट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची-पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या 


: 


उपजिल्हाधिकारी , पुनर्वसन विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती . 


अधिका-याचे पदनाम 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


... 


जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती . 


: 


निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अचलपूर , यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


अमरावती : 
दिनांक १० डिसेंबर २०१९ . 


शैलेश नवाल , 
जिल्हाधिकारी , 

अमरावती . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २६, २०१९-जानेवारी १ , २०२०/पौष ५-११ , शके १९ ४१ 


१३ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १५१३ . 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून 
भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्रमांक मं.अ.- भूसं - कावि .- १० ९२-२०१९ . - 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वाशिम जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) (यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या 
कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्र . ७० ९ /२०१९ , दिनांक २३ जुलै २०१९ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची, अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे अथवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने , कलम १५ च्या पोट - कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसन क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला 


आहे ; 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त नियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्य पार पाडण्यासाठी प्रकाश राउत , उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , वाशिम , जिल्हा वाशिम यांना पदनिर्देशित 
करित आहे. 


अनुसूची - एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२-४७-२०१८-२०१९ , 
गाव केनवड , तालुका रिसोड, जिल्हा वाशिम . 


अ . क्र . 


सर्व्हे नं / गट नं . 


संपादित क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


३७० 


१३५ 


२ 


३७१ 


६४९ 


३ 


३७१ 


० ९ ० 


३७१ 


१४२ 


५ 


३७१ 


० ८२ 


एकूण . 


१० ९ ८ 


अ . - एक -४ ( १७२६). 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २६ , २०१९- जानेवारी १, २०२०/ पौष ५-११ , शके १९ ४१ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


( अ ) प्रकल्पाचे नाव 


कुकसा बृहत लपायोजना. 


( ब ) प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


मौजा केनवड येथिल जमीन कुकसा बृहत ल.पा. योजनेचे बुडीत क्षेत्राकरीता. 


( क ) समाजाला मिळणारे लाभ 


या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार आहे . 


अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


-निरंक 


अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


-निरंक 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १५१४ . 
भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक मं.अ. -भूसं- कावि.- १०९५-२०१९ . - 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वाशिम जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या 
कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्र .६ ९ ३/ २०१९ , दिनांक १९ जुलै २०१९ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे अथवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे; 

आणि ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने , कलम १५ च्या पोट -कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसन क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे; 
आणि 

म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी प्रकाश राउत , उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, वाशिम , जिल्हा वाशिम यांना पदनिर्देशित 
करित आहे 


“ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २६, २०१९-जानेवारी १, २०२०/पौष ५-११, शके १९ ४१ 


१५ 


अनुसूची- एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०८-४७-२०१७-२०१८ , 
गाव उमरा शमशेद्दीन , तालुका वाशिम , जिल्हा वाशिम . 


अ.क्र . 


सर्व्हे नं / गट नं 


संपादित क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


२८० 


१६६ 


एकूण 


१६६ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरणपत्र 


( अ) प्रकल्पाचे नाव : वारा जहाँ लपायोजना . 
( ब ) प्रकल्प कार्याचे वर्णन : वारा जहाँ लपायोजना बुडीत क्षेत्राकरीता. 
( क ) समाजाला मिळणारे लाभ : या प्रकल्पाद्वारे जमिनीससिंचनाचा फायदा होणार आहे . 


.. 


अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


-निरंक 


अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

-निरंक 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १५१५ . 
भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक मं.अ.- भूसं - कावि.- १० ९८-२०१९. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वाशिम जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या 
कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्र . ६९ ६/ २०१९ , दिनांक १९ जुलै २०१९ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे अथवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने, कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २६ , २०१९- जानेवारी १ , २०२० / पौष ५-११ , शके १९ ४१ 


“ 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसन क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचेयाद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे; 
आणि 

म्हणून त्याअर्थी, उक्त नियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्य पार पाडण्यासाठी प्रकाश राउत , उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, वाशिम , जिल्हा वाशिम यांना 
पदनिर्देशित करित आहे. 

अनुसूची- एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०९ - ४७-२०१७-२०१८ , 
गाव काजळांबा , तालुका वाशिम , जिल्हा वाशिम . 
सर्व्हे नं / गट नं . 

संपादित क्षेत्र 
( २ ) 

( ३ ) 


अ . क्र . 


( १ ) 


हे . आर 


१ 


१० ९ 


० ७८ 


एकूण .. 


० ७८ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरणपत्र 


( अ ) प्रकल्पाचे नाव : वारा जहॉ लपायोजना . 


.. 


( ब) प्रकल्प कार्याचे वर्णन : वारा जहाँ लपायोजना बुडीत क्षेत्राकरीता. 
( क ) समाजाला मिळणारे लाभ : या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार आहे . 


अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


-निरंक 


अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


-निरंक 


वाशिम : 
दिनांक ११ डिसेंबर २०१९ . 


प्रकाश राउत , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , वाशिम . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21 - A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


